महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: पावामा-२०१७/प्र.क्र.१५६/ऊर्जा-४ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दूरध्वनी क्र. ०२२-२२८८३४१५ 
दिनांक:- १२ एप्रिल, २०१८ 
विषय : महापारेषण कंपनीशी संबंधित असलेल्या पारेषण नवीन पारेषण 
वाहिन्या उभारण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ६८ 
अन्वये शासनाची पूर्व परवानगी देणेबाबत. 


संदर्भ : संचालक (प्रकल्प) महापारेषण कंपनी, यांचे पत्र क्र. मराविपाकंम / सांका 
/पा.प्र/ ३७९१, दि. ११.०४.२०१७ 
आदेशा 
मला उपरोक्त विषयाशी संबंधित महापारेषण कंपनीच्या संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने, 


असे कळविण्याचे आदेश आहेत की, महापारेषण कंपनीने मंजूर केलेल्या व सोबतच्या 
परिशिष्टातील (परिशिष्ट अ,ब,क) विवरण पत्रात नमूद केलेल्या योजना अंतर्गत पारेषण वाहिन्या 
उभारण्यासाठी व उभारुन ठेवण्यासाठी विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ अन्वये पुढे नमूद 
केलेल्या अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१: 


वीज वाहिन्यांची उभारणी (प्रकरणपरत्वे) महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित खाजगी वीज 
निर्मिती प्रकल्पधारक स्वखर्चाने विहित केलेल्या प्रमाणित पद्धतीने आणि तज्ञांच्या 
मार्गदर्शनाखाली व पर्यवेक्षणाखाळी करेल. तसेच संबंधित खाजगी वीज निर्मिती 
प्रकल्पधारक पारेषण वाहिन्या उभारणीचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर पारेषण वाहिन्या संचलन 
व सुव्यवस्था कामासाठी महापारेषण कंपनीकडे हस्तांतरीत करेल. 

वीज वाहिन्यांचे संचलन व सुव्यवस्था महापारेषण कंपनी स्वत: करेल. 

वीज वाहिन्यांचा वापर महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित ग्राहक यांनी ज्या प्रयोजनार्थ 
करावयाचा ठरविलेला आहे केवळ त्याच प्रयोजनासाठी करणे महापारेषण कंपनीवर वा 
संबंधित ग्राहकावर बंधनकारक असेल. 

वीज वाहिन्या कार्यान्वित करण्यापूर्वी / प्रभारीत करण्यापूर्वी याबाबतच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 

वीज वाहिन्या उभारतांना वा उभारल्यानंतर संबंधित जागा मालकांच्या / शेतकऱ्यांच्या 
जर काही तक्रारी असल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्यांसमवेत विचार विनिमय करुन त्या 
तक्रारींचे यथायोग्यरित्या निराकरण करणे ही जबाबदारी महापारेषण कंपनीची अथवा 
संबंधित ग्राहकाची असेल. 


शासन आदेशा क्रमांकः पावामा-२०१७/प्र.क्र.१५६/ऊर्जा-४ 


प्रति, 


प्रत, 


सदरहू वीज वाहिनी उभारणे व उभारुन ठेवणे या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले सर्व 
परवाने मिळविणे, विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे तसेच शासनाचे विविध 
प्राधिकरण / विभाग/वीज नियामक आयोग, भार प्रेषण केंद्र इ. चे इतर प्रचळित नियम 
त्याप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नियम व अटी कंपनीवर बंधनकारक राहतील. 
विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ मधील अटी व शर्ती व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल, 
तसेच या विभागाचा शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१६/प्र.क्र.५२०/ऊर्जा-४, दिनांक 
३१.०५.२०१७ मधील अटी व शार्ती तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाची अति उच्चदाब 
पारेषण वाहिन्यां संबंधीची वेळोवेळी जाहीर झालेली / होणारी मार्गदर्शक तत्वे व धोरणे 
सदरहू पारेषण वाहिन्यास लागू राहतील. 
सदरहू परवान्याचा काळावधी परवानापत्र दिल्यापासून २५ वर्षाचा असेल, तद्नंतर 
सदरहू परवानगी आपोआप संपुष्टात येईल. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१२१२४८३८५७१० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Bhi hankar Yallappa Mant 


Bhimashankar x stesoenmertornatarsnra 


4.20=873ce9a279d9561 ffOcbf658e05b823c67c79dcac309 


Yallappa Manta tesstscscsaicsinsnona vata 


2018.04.12 12:50:36 +05'30' 


(भि.य. मंता) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. 


प्रकाहगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व) 
मुंबई - Yoo ०५१ 


संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला 
संकुल, वांद्रे (पुर्वी, मुंबई - Yoo ०५१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


आदेश क्रमांक: पावामा-२०१७/प्र.क्र.१५६/ऊर्जा-४ दिनांक 22.0%. 202 सोबतचे विवरणपत्र 


परिशिष्ट-अ 
महापारेषण कंपनीने त्यांच्या योजनेअंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 
अ.क्र. Co | प$ [ee | अंतर्गत असलेल्या व प$ मान्यता क्र. व 
दिनांक 

१ । जळगाव जिल्ह्यातील २२०/१३२ | (i) २२० के.व्ही. दिपनगर-अमळनेर परिपथ-[ लिलो करून २२० बी.आर क्र.११०/१२ 
के.व्ही. विरोदा उपकेंद्राची के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची द्विपथ मनो-यावर उभारणी करणे - ३.५ कि.मी. | दि.२८.०७.२०१६ 
उभारणी करणे. (ii) १३२ के.व्ही. याबल उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही. विरोदा 

उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनो- 
यावर उभारणी करणे - १६ कि.मी. 

(iii) १३२ के.व्ही. सावदा उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही. विरोदा 
उपकेंद्रापर्यंत दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनो-यावर उभारणी 
करणे - ५.५ कि.मी. 

२ | जालनाजिल्ह्यातील (i) ४०० के.व्ही. औरंगाबाद-1 उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही. | बी.आर क्र.११०/११ 
२२०/१३२/३३ के.व्ही. जालना । जालना (नागेवाडी) उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दि.२८.०७.२०१६ 
(नागेवाडी) उपकेंद्र उभारणीच्या | दुहेरी परिपथ मनो-यावर उभारणी करणे-४० कि.मी. 
कामास पुर्नमंजूरी (ii) अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही. बालूज-जालना दुहेरी परिपथ 

वाहिनी एकेरी परिपथला लिलो करून २२० के.व्ही. द्विपथ परिपथ 
वाहिनीची द्विपथ मनो-यावर उभारणी करणे-१५ कि.मी. 

(iii) १३२ के.व्ही. जालना (जुने) -जाफराबाद वाहिनी लिलो करून १३२ 
के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची द्विपथ मनो-यावर उभारणी करणे-१५ कि.मी. 
(iv) अस्तित्वात असलेल्या १३२ के.व्ही. जालना (एमआयडीसी) - २२० 
के.व्ही. जालना एकेरी परिपथला लिलो करून १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ 
वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनो-यावर उभारणी करणे-०.५ कि.मी. 

३ | दिल्ली, मुंबई औद्योगिक मार्गिका | २२० के.व्ही. औरंगबाद (पॉवरग्रीड)- शेंद्रा वाहिनीचा एकेरी परिपथ लिलो बी.आर क्र.११०/१३ 
अंतर्गत २२०/३३ HB. GIS | करून २२० के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनो-यावर दि.२८.०७.२०१६ 
शेंद्रा उपकेंद्राची औरंगाबाद उभारणी करणे- ८ कि.मी. 
जिल्ह्यामध्ये उभारणी करणे. 

४ | यवतमाळ जिल्ह्यातील २२० २२० के.व्ही. देऊळी (पावर ग्रीड) -घाटोडी वाहिनीवर लिलो करुन द्विपथ । बी.आर क्र.१११/०७ 
के.व्ही. देऊळी (पावर ग्रीड) — THIRST दुहेरी परिपथ वाहिनीची २२० के.व्ही. यबतमाळ उपकेंद्रापर्यंत दि.२७.०९.२०१६ 
घाटोडी वाहिनी लिलो करुन २२० | उभारणे करणे - ११ कि.मी. 
के.व्ही. यबतमाळ उपकेंद्रापर्यंत 
उभारणे करणे. 

५ | मुंबई महानगर मध्ये, २२० के.व्ही. | २२० के.व्ही. बोईसर-बोरिवली (1) लिलो करून २२० के.व्ही. द्विपथ बी.आर क्र.११२/१६ 
बोईसर-बोरिवली (ID लिलो बाहिनीची बहुपथ मनो-यावर ४०० के.व्ही. बोईसर (पॉवरग्रिड) aaa 
करून ४०० के.व्ही. बोईसर उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे - १ कि.मी. णे 
(पॉवरग्रिड) उपकेंद्रापर्यंत उभारणी 
करणे. 


आदेश क्रमांक: पावामा-२०१७/प्र.क्र.१५६/ऊर्जा-४ दिनांक 22.0%. 202 सोबतचे विवरणपत्र 


(i) अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही. खडका-चालिसगाव दुहेरी परिपथ 


(ii) २२० के.व्ही. एकलहरे (GCR) बाभळेश्वर द्विपथ बाहिनी आणि २२० 
के.व्ही. एकलहरे ते प्रस्तावित ४०० के.व्ही. नाशिक GIS उपकेंद्रामधील 
२२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनीवर लिलो करण्यासाठी २२० के.व्ही. बहु परिपथ 
वाहिनीची उभारणी करणे — ५ कि.मी. 


(iii) OCR नाशिक ते GCR नाशिक २२० के.व्ही.चा भूमिगत केबल टाकणे 
— ९.० कि.मी. 


६ | जळगाव जिल्ह्यातील 20/82/33 बी.आर क्र.११२/२२ 
वोवी करतोय वताच लिलो करून २२० के.व्ही. TI वाहिनीची RIT मनो-यावर उभारणी करणे- कशाचा 
उभारणी करणे ०.५ कि.मी. se 

(ii) १३२ के.व्ही. पहुर उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित केकटनिभोरा उपकेंद्र 
पर्यंत बाहिनीची दुहेरी परिपथ मनो-यावर उभारणी करणे- २० कि.मी. 

७ | मुंबई पारेषण प्रणाली सक्षमीकरण | (i) २२० के.व्ही. तरापूर-बोरिबली द्विपथ बाहिनीबर लिलो पध्दतीने २२० बी.आर क्र.११२/२५ 
योजना अंतर्गत २२० के.व्ही. के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची उभारणी करणे - २७ कि.मी. eae 

वाहिनीची ४०० के.व्ही. HSA a a 
aes a (ii) २२० के.व्ही. बोईसर- feu बाहिनीबर लिलो पध्दतीने २२० 
उपकेंद्रा पर्यंत उभारणी करणे के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची उभारणी करणे — २७ कि.मी. 

८ । अमरावती जिल्ह्यातील २२० अस्तित्वात असलेल्या १३२ के.व्ही. अमरावती-मोर्शी एकपथ वाहिनीवर बी.आर क्र.११२/२९ 
के.व्ही. नांदगाव पेठ उपकेंद्राला, । लिलो पध्दतीने १३२ के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची उभारणी करणे- ७ कि.मी. क रत 
१३२ के.व्ही. स्तर उभारणी करणे. dese: 

९ । ४०० के.व्ही. परळी (पॉवरग्रीड) । (i) २२० के.व्ही. परळी-हरंगुळ ट्विपथ वाहिनीवर लिलो पध्दतीने २२० के.व्ही. । बी.आर क्र.११९३/१० 
उपकेंद्रामध्ये, २२० के.व्ही. परळी- | द्विपथ बाहिनीची उभारणी करणे — १२.६३१ कि.मी. विवा 
उस्मानाबाद वाहिनी लिलो leas 
ae वाहि (ii) २२० के.व्ही. परळी-उस्मानाबाद द्विपथ वाहिनीवर लिलो पध्दतीने बहुपथ 
पध्दतीने उभरणी करणे वाहिनीची उभारणी करणे --२.२८३ कि.मी. 

१० | नंदूरबार जिल्ह्यातील 232/23 १३२ के.व्ही. तळोदा उपकेंद्रापासून प्रस्तावित १३२ के.व्ही. धाडगाव बी. आर क्र.१०९/०६ 
के.व्ही. धाडगाव उपकेंद्र उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर ere 
उभारणीबाबत उभारणी करणे — ४० कि.मी. ee 

११ | नागपूर जिल्ह्यातील 232/33 १३२ के.व्ही. पारडी उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. जत तरोडी उपकेंद्रापर्यंत १३२ बी.आर क्र.१०८/२८ 
के.व्ही. (Hybrid) जत-तरोडी के.व्ही. भूमिगत केबल टाकणे — १० कि.मी. त म 
उपकेंद्र उभारणीबाबत. च 

१२ | सांगली जिल्ह्यातील विश्रामबाग । ११० के.व्ही. आष्टा उपकेंद्रात १९० के.व्ही. टॅप चे लिलो मध्ये परिवर्तन Dir. (Proj)-&42 
बोरगाव एकेरी परिपथ बाहिनीच्या करणे - १.७४ कि.मी. me ह 
आष्टा येथील ११० के.व्ही. टॅप चे 
लिलो मध्ये परिवर्तन करुन सदर 
एकेरी परिपथ वाहिनीऐवजी दुहेरी 
परिपथ वाहिनी तयार करणे. 

१३ | पुणे जिल्ह्यातील १३२ के.व्ही. १३२ के.व्ही. रहाटणी उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही. गणेशखिंड-पबनानगर Dir. (एशगं)-७५५ 
गणेशखिंड उपकेंद्राला १३२ वाहिनीवर लिलो पध्दतीने एकेरी परिपथाबर दुहेरी परिपथ वाहिनी उभारणे - त wetese 
के.व्ही. रहाटणी उपकेंद्राकडून | ०.१कि.मी. कया 
अतिरिक्त स्त्रोत पुरवणे 

१४ | नाशिक (एकलहरे) येथे (i) ४०० के.व्ही. सिन्नर IPP ते प्रस्तावित Woo के.व्ही. नाशिक (एकलहरे) । बी.आर क्र.१९०९/०७ 
४००/२२० के.व्ही. जीआयएस । GIS उपकेंद्रापर्यंत Woo के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची उभारणी करणे -- ३० Fir. 28.08, 2028 
उपकेंद्र उभारणीबाबत. कि.मी. oe 


आदेश क्रमांक: पावामा-२०१७/प्र.क्र.९५६/ऊर्जा-४ दिनांक 22.0%. 20% सोबतचे विवरणपत्र 


(iv) ४०० के.व्ही. नाशिक GIS उपकेंद्र आणि २२० के.व्ही. बाभळेश्‍वर 
उपकेंद्रामधील २२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनीवर OPGW वाहिनी उभारणे — 
७५ कि.मी. (v) २२० के.व्ही. CGR ते ४०० के.व्ही. नाशिक एकलहरे GIS 
उपकेंद्रामधील २२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनी काढून टाकणे -- ५ कि.मी. 
१५ | पालघर जिल्ह्यातील 232/33 १२३२ के.व्ही. सूर्यनगर उपकेंद्र आणि १३२ के.व्ही. HAST उपकेंद्रापासून Sasa gieiae 
के.व्ही. जव्हार उपकेंद्र १२२ के.व्ही. जव्हार उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी 
उभारणीबाबत परिपथ FAIA उभारणी करणे — wo कि.मी. दि.२७.०९.२०१६ 
१६ । चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीएमआर जीएमआर एनर्जी लि. (TPP) ते ४०० के.व्ही. बरोरा उपकेंद्रापर्यंत दुहेरी बी.आर क्र.१११/०९ 
एनर्जी लि. (TPP) ते ४०० के.व्ही. | परिपथ बाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्याबर उभारणी करणे -- १२ कि.मी. त्मा तत 
वरोरा उपकेंद्रापर्यंत ४०० के.व्ही. 
दुहेरी परिपथ वाहिनीची दुहेरी 
परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे 
१७ | धुळे जिल्ह्यातील ४००/२२० 0) ४०० के.व्ही. धुळे उपकेंद्र ते ४०० के.व्ही. सरदार सरोवर उपकेंद्र या बी.आर क्र.१११/११ 
के.व्ही. जीआयएस पुलींग ४०० के.व्ही. वाहिनीवरील एका परिपथावर Yoo के.व्ही. व सोत 
उपकेंद्राची शिवाजीनगर शिबाजीनगरसाठी LILO वब 00597 आणि Twin Conductor उभारणी 
(बलसाने) येथे उभारणी करणे. करणे — १८ कि.मी. (ii) २२० के.व्ही. शिवाजीनगर उपकेंद्र ते प्रस्तावित 
४०० के.व्ही. जी.आय.एस. पूलिंग शिवाजीनगर उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. 
द्विपथ वाहिनीची दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे व OPGW 
आणि Twin Conductor ची उभारणी करणे - १८ कि.मी.() २२० 
के.व्ही. धुळे उपकेंद्र ते २२० के.व्ही. दोंडाईचा (अस्तित्वात असलेले) उपकेंद्र 
या एकेरी परिपथ वाहिनीवर ४०० के.व्ही. जी.आय.एस. पूलिंग शिवाजीनगर 
उपकेंद्रासाठी लिलो करणे व OPGW Alot Twin Conductor ची 
उभारणी करणे- १५ कि.मी. 
Bhimashankar फण ण 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
Yallappa Manta esses 
(भि.य. मंता) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आदेश क्रमांक: पावामा-२०१७/प्र.क्र.९५६/ऊर्जा-४ दिनांक 22.0%. 20% सोबतचे विवरणपत्र 


परिशिष्ट - ब 
महापारेषण कंपनीने सह वीज निर्मिती, जलविद्युत,पवनउर्जा इत्यादी योजनेअंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 
अ.क्र. aaa प योजनेअं पलेल्या वाहिन्यांचा AT मान्यता क्र. व दिनांक 
१ ।मे. सोलर एनर्जी प्रा.लि. म्हसाळे, । १३२/३३ के.व्ही. म्हसाळे सोलर पार्क उपकेंद्र उभारणे । CMD/MSETCL/2¥ 
ता. साक्री, जि. धुळे यांच्या १०० मे.वॅ. (ii) १३२ के.व्ही. द्विदल परिपथ वाहिनी दुहेरी ८२ 
सौरऊर्जा बीज प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. बव]॒ । मनोऱ्यावर २२०/१३२/३३ के.व्ही. शिवाजीनगर दि. २६.१२.२०१६ 
निष्कासन व्यवस्था करणे. उपकेंद्रापासून मे. ग्रीनराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. 


यांच्या १३२/३३ के.व्ही. म्हसाळे सोलरपार्क 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे- १० कि.मी. 


२ | मेसर्स गोकुळ माऊली शुगर लि. तडबळ, | १३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्याबर । Dir(Proj)/MSETCL 
ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर यांच्या १३२ के.व्ही. करजगी उपकेंद्रापासून मेसर्स गोकुळ /१९६ 
१४.८५ मे.वॅ. उसाच्या चिपाडावर (बगॅस) । माऊली शुगर लि. यांच्या आवारापर्यंत उभारणे- ८.५ | दि. ३१.०१.२०१७ 
आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पातून होणाऱ्या | कि.मी. 
विजेचे निष्कासन करणे. 


न Digit i jimas| r lappa Manta 

Bhimashankar » a frst 

ou=Indus nergy An Department, 

postalCod Mi hi 

2.5.4.20=873ce9a279d9561 ffOcbf658e05b823c67c79d 309fe 
Yallappa Manta ता 

Date: 2018.04.12 12:50:58 --05'30' 

(भि.य. मंता) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आदेश क्रमांक: पावामा-२०१७/प्र.क्र.९५६/ऊर्जा-४ दिनांक 22.0%. 20% सोबतचे विवरणपत्र 


परिशिष्ट - क 
महापारेषण कंपनीने समपिंत वितरण सुविधा (डी.डी.एफ.) अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 
अ.क्र. ae) | प योजनेअं पलेल्या वाहिन्यांचा तपः मान्यता क्र. व दि. 
१ । समर्पित वितरण सुविधा योजने अं १३२ के.व्ही. मूलमरोरा रेल्वे कर्षण उपकेंद्र ११३८ 
मे. रेल्वे इलेक्ट्रीफिकेशन सिकंदराबाद | १३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी दि. २९.०९.२०१६ 
(RES) यांना, गोंदिया बल्लारशहा रेल्वे | मनोऱ्याबर म.रा.बि.पा.कं.मर्या.च्या १३२ के.व्ही. 
मार्गाच्या विद्य्तिकरणाकरिता मूल उपकेंद्रापासून मूलमरोरा रेल्वे कर्षण 
प्रस्तावित मूलमरोरा, नागबीड आणि | उपकेंद्रापर्यंत उभारणे - १० कि.मी. 
हिरडमल्ली येथे रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्राकरिता ४ एम.व्ही.ए. बीज १३२ के.व्ही. नागबीड रेल्वे कर्षण उपवे 
पुरवठा १३२ के.व्ही. क्षमतेवर १३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी 
करणेबाबत. मनोऱ्याबर म.रा.बि.पा.कं.मर्या. च्या १३२ के.व्ही. 
ब्रम्हपुरी उपकेंद्रापासून नागबीड रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे - २० कि.मी. 
१३२ के.व्ही. हिरडमल्ली रेल्वे कर्षण उपकेंद्र 
१३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी 
मनोऱ्यावर म.रा.बि.पा.कं.मर्या. च्या १३२ के.व्ही. 
गोंदिया उपकेंद्रापासून हिरडमल्ली रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे - १३.५ कि.मी. 
२ | समर्पित वितरण सुविधा योजने अंतर्गत | १३२ के.व्ही. वरुड रेल्वे कर्षण उपकेंद्र १३८२ 
मे. सेंट्रल रेल्वे भुसावळ यांना १३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी दि. २१.११.२०१६ 
प्रस्तावित वरुड आणि चांदूरबाजार | मनोऱ्याबर म.रा.बि.पा.कं.मर्या. च्या २२०/१३२ 
रेल्वे HUTT उपकेंद्राकरिता ५ के.व्ही. वरुड उपकेंद्रापासून वरुड रेल्वे कर्षण 
एम.व्ही.ए. बीज पुरवठा १३२ के.व्ही. | उपकेंद्रापर्यंत उभारणे - ८ कि.मी. 
क्षमतेवर करणेबाबत. 
१३२ के.व्ही. चांदूरबाजार रेल्वे कर्षण उपकेंद्र 
१३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी दुहेरी 
मनोऱ्याबर म.रा.बि.पा.कं.मर्या. च्या १३२ के.व्ही. 
चांदूरबाजार उपकेंद्रापासून चांदूरबाजार रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे - ३ कि.मी. 


Bhimashankar = == 


Yallappa Manta । 
(भि.य. 


lly signed by Bhimashankar Yallappa M 


9a279d9561ffOcbf658e05b823c67c79dcac309f 
daco35d himashankar Yallapp: 
2018.04.12 12:51:07 +05'30 


मंता) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


